प्रधान लेखाशीर्ष २०५९-हुतात्मा स्मारकांचे 
परिरक्षण व निगा या योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ 
(एप्रिल २०१८ ते डिसेंबर २०१८) या वित्तीय 
वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीय अनुदान वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४१८/प्र.क्र. ७८/२०१८/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - ०२ जून, २०१८. 


वाचा: - शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक-अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 02 एप्रिल २०१८ 
प्रस्तावना : 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार वित्तीय वर्ष २०१८-१९ च्या 
अर्थसंकल्पावर मागणीनिहाय चर्चा होऊन विधान मंडळाने महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक २०१८ मंजूर 
HOS आहे. सदर विधेयक महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग -४, दि. २७ मार्च २०१८मध्ये 
अधिनियम क्र. २२ (बावीस) म्हणून प्रसिध्द करण्यात आले आहे. त्यानुसार सन २०१८-१९ चे नऊमाही 
अनुदान (एप्रिल २०१८ ते डिसेंबर २०१८ पर्यंत) वितरणसाठी प्रशासकीय विभागाच्या संबंधीत सह/ 
उपसचिवांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे. या कार्यासनाशी संबंधीत लेखाशीर्ष २०५९- हुतात्मा 
स्मारकांचे परिरक्षण व निगा, (२०५९ ००१५) या योजनेसाठीचे सन २०१८-१९ साठीचे अनुदान संबंधीत 
जिल्हाधिका-यांच्या स्वाधीन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय : 

सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता, प्रधान लेखाशीर्ष २०५९ हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण व 
निगा, (२०५९ ००१५) या योजनेसाठी रु. ६,२०,६०,०००/- (रुपये सहा कोटी वीस लाख साठ हजार 
फक्त) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत आहे. या रकमेपैकी रु. ६,००,००,०००/- (रुपये सहा कोटी फक्त) 
इतकी रक्कम हुतात्मा स्मारकांच्या तिस-या टप्प्यातील मुलभूत कामांसाठी असून सदर निधीच्या 
वितरणाचे seat स्वतंत्र्यरित्या निर्गमित करण्यात येतील. 


उर्वरीत रु २०,६०,०००/- (रु. वीस लाख साठ हजार फक्त) इतकी रक्कम, स्थायी 
आदेशानुसार प्रति स्मारक रु. १०,०००/- (रु. दहा हजार फक्त) याप्रमाणे राज्यातील २०६ हुतात्मा 
स्मारकांचे परिरक्षण व निगा यासाठी आहे. सदर रु. २०,६०,०००/- (रु. वीस लाख साठ हजार फक्त) 
इतक्या तरतुदीपैकी, शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक-अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 
०२ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदीनुसार ७०% च्या मर्यादेत रु १४,४२,०००/- (रु. चौदा लाख बेचाळीस 
हजार फक्त) इतके अनुदान संबंधीत जिल्हाधिका-यांना त्यांच्या जिल्ह्यांच्या समोर दर्शविलेल्या हुतात्मा 
स्मारकांच्या प्रमाणात वितरित करण्यात येत आहे. 


२. सर्व जिल्हाधिका-यांनी त्यांना वितरित केलेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च होणार नाही, तसेच 
शासन मान्यता प्राप्त बाबीसाठीच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. तसेच मासिक निधी वितरण 
प्रणाळीनुसार अनुदान खर्च करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४१८/प्र.क्र. ७८/२०१८/स्वासैक-१ 


३. जिल्हाधिका-यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा ताळमेळ 
महालेखापाल -१, मुंबई/ महालेखापाल-२, नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करून खर्चमेळाचा 
मासिक अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी शासन परिपत्रक क्र. खर्चमेळ २०११/ 
प्र.क्र.१३९/२०११/स्वासैक-१, दिनांक १६/०८/२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 


४. याप्रित्यर्थचा चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च मागणी क्र. ए-४ २०५९ - सार्वजनिक बांधकामे, (८०) 
सर्वसाधारण, ०५३-परिरक्षण व दुरुस्ती, (००) (०१) हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण व निगा यासाठी 
सहायक अनुदान (२०५९ 0094) दत्तमत (योजनेतर) या ळेखाशीर्षाखाळील सन २०१८-१९ या वित्तीय 
वर्षाच्या मंजूर अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०२१६२८५७३५०७ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitall 
DN: c=! 
run Vasnt «= 
postal 
2.5.4.20=213d983c0c3b73519fa14c37396dd0b3cf8f2 
284, 


Shinde = 
(अरुण व. शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.मंत्री (वित्त) यांचे स्वीय सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.राज्यमंत्री (सा.प्र) यांचे स्वीय सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा.राज्यमंत्री गृह (ग्रामिण) वित्त व नियोजन यांचे स्वीय सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव व वि.चौ.अ.१ यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई, 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई, 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर, 
९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई, 
१०. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर 
११. उप सचिव (स्वासैक) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त, 
१३. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१७. सामान्य प्रशासन विभाग, का. २५, मंत्रालय, मुंबई, 
१८. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थ संकल्प १३ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई, 
१९. निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४१८/प्र.क्र. ७८/२०१८/स्वासैक-१ 


हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण, दुरुस्ती व निगा, 
साप्रवि शासन निर्णय क्र. बियुडी १४१८/प्र.क्र.७८/स्वासैक-१, दि. ०२ जून, २०१८ चे सोबतचे 


विवरणपत्र (रुपये) 
अ.क्र जिल्हा हुतात्मा स्मारकांची संख्या सन २०१८-१९ चे अनुदान वितरण 
(एप्रिल २०१८ ते डिसेंबर २०१८) 
१ पालघर ९ ५६००० 
२ रायगड १६ ११२००० 
३ सिधुदुर्ग 8 २८००० 
४ नाशिक & 82000 
षु जळगाव २ १४००० 
& नंदुरबार १ ७००० 
७ अहमदनगर 4 34000 
टू पुणे 9 ४९००० 
९ सातारा १४ ९८००० 
१० सांगली १५ १०५००० 
११ सोलापूर 4 34000 
१२ कोल्हापूर ८ ५६००० 
१३ औरंगाबाद ७ ४९००० 
१8 जालना 4 34000 
94 बीड 9 ४९००० 
१६ नांदेड १६ ११२००० 
१७ हिंगोली १० (090०000 
१८ परभणी 4 34000 
१९ लातूर ८ ५६००० 
२० उस्मानाबाद ११ ७७००० 
२१ अमरावती १० ७०००० 
२२ बुलढाणा ३ २१००० 
23 यवतमाळ २ १४००० 
Qo अकोला q (g000 
२५ नागपूर १३ (७७००० 
२६ वर्धा टू ५६००० 
२७ भंडारा ३ २१००० 
२८ गोंदिया 3 29000 
२९ गडचिरोली १ (9००० 
३० चंद्रपूर 8 २८००० 
एकूण २०६ १४,४२,००० 


(रु. चौदा लाख बेचाळीस हजार फक्त) 


Arun Vasnt : 
Shinde 


(अरुण व. शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


